संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वलगांव ,तालुका व 
जिल्हा अमरावती येथे मुलभूत सुविधा निर्माण 
करण्यासाठी विकास आराखडा 

निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः : तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.9७/का.१४४४ 
हूतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १५ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा : 
१ शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.७9७/का.१४४४, दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१२. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.६२/का.१४४४, दिनांक २६ मे, २०१७. 
प्रस्तावना : 
संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वळगांव, तालुका व जिल्हा अमरावती येथे मुलभूत सुविधा निर्माण 


करण्यासाठी शासन निर्णय, दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१२ अन्वये ₹३७.८७ कोटीच्या विकास 


आराखड्यास मान्यता देण्यात आलेली असून, सदर कामांसाठी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना 


सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वळगांव, तालुका व जिल्हा अमरावती येथे मुलभूत सुविधा निर्माण 


करण्यासाठीच्या आराखड्यातील कामांसाठी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना ₹७,०७,६७,०००/- 


(रुपये सात कोटी सात लाख सदुसष्ट हजार फक्त) निधी वितरित करण्यात येत आहे. या निधीचे 


उद्दिष्टनिहाय वाटप खालीलप्रमाणे आहे:- 


मुख्यलेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित तरतूद | वितरित करावयाचा निधी ७० % 
च्या मर्यादेत 
३४५२ २८८३ ३१ सहायक अनुदाने १३,००,००० ९,१०,००० 
५४५२०१२२ ५३, मोठी बांधकामे १०,६८,७५,००० ६,९८,५७,००० 
एकूण १०,८१,७५,००० ७,०७, ६७,००० 


सदरहू खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक ओ-८, ३४५२- पर्यटन, ०१-पर्यटनासाठी पायाभूत 


सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००)(०७) संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वलगांव, जिल्हा अमरावती विकास 


कार्यक्रम (कार्यक्रम) (३४५२ २८८३) (दत्तमत)” ३१ सहायक अनुदाने व “मागणी क्रमांक ओ-१०, 


शासन निर्णय क्रमांकः : तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.७७/का.१४४४ 


५४५२- पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१-पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, 


(००)(०६) संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वलगांव, जिल्हा अमरावती पर्यटनस्थळ विकास आराखडा 


(कार्यक्रम (कार््मकम) (५४५२ ०१२२) (दत्तमत)” ५३ मोठी बांधकामे या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात 


यावा. 


सदर दोन लेखाशिरर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या 


खर्चाचा दरमहा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र शासनास 


तात्काळ सादर करावे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ 


एप्रिल, २०१८ मधील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११५१६५७१६५०१६ असा आहे. हा AAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Vidya Hampayya 
Date: 2018.11.15 17:00:49 +05'30' 
(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव 


तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई, 
५) मा. राज्यमंत्री उद्योग व खणीकर्म, व पर्यावरण तथा पालकमंत्री,(पुणे) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 
६) मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७ सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः : तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.७७/का.१४४४ 


८) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
९) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
११) जिल्हाधिकारी, अमरावती, 
१२) विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती, 
१३) वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 


१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 
१५) नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 
१६) निवड नस्ती, का. १४४४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


